RNINo. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १६ ] 


गुरुवार , मे ३० , २०१ ९ / ज्येष्ठ ९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
पुणे महानगरपालिका , पुणे 

पोट -निवडणूक , २०१ ९ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ /मनपा-२०१९ / प्र. क्र . ३/ का . ५, 

दिनांक २४ मे २०१९ सोबतचे परिशिष्ट -१ ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची " ड" प्रकरण १, निवडणूक नियम, नियम क्रमांक ८ अन्वये 


जाहीर प्रकटन 


क्रमांक मआ /नि . /१५०/२०१९.--पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १ ( अ) ( अनुसूचित जाती महिला) आणि पुणे महानगरपालिका 
हद्दवाढ क्षेत्र प्रभाग क्रमांक ४२ ( अ- सर्वसाधारण आणि ब- सर्वसाधारण महिला) या प्रभागांच्या पोट -निवडणूक , २०१९ चा निवडणूक कार्यक्रम 
राज्य निवडणूक आयोग यांनी संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

परिशिष्ट 
निवडणुकीचे टप्पे 

दिनांक 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार ) 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची 

सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध 

करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 

असण्याचा कालावधी. 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार) सकाळी ११.०० ते 
दि . ६-६-२०१९ ( गुरुवार ) दु. २.०० पर्यंत . 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार) ते ६-६-२०१९ 
( गुरुवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) 
( रविवार दिनांक २-६-२०१९ रोजी व बुधवार 
दि . ५-६-२०१९ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 


( १ ) 


एच- ९ ८ , भाग एक - अ ( असा.) (पु.वि.पु.) - १६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ३० मे २०१९ / ज्येष्ठ ९, शके १९ ४१ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


.. 


दि . ७-६-२०१९ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


५ 


.. 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . १०-६-२०१९ ( सोमवार) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
दि . ११-६-२०१९ (मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
दि . ११-६-२०१९ (मंगळवार) 


दि . २३-६-२०१९ (रविवार ) ( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी 
५.३० पर्यंत ). 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


.. 


दि . २४-६-२०१९ ( सोमवार ) ( सकाळी १०.०० पासून) 
दि . २७-६-२०१९ ( गुरुवार) पर्यंत 


११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे. 


मा . आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक मआ /नि ./ १४६, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये उपरोक्त पोट 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील प्रभागाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. रकाना क्रमांक ३ मधील 
अधिकाऱ्यांची त्यांना साहाय्य करण्यासाठी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


तक्ता 


अ . 


निवडणूक अधिकाऱ्यांचे नाव 


सहायक निवडणूक 
अधिकायांचे नाव व पद 


क्र . 


व पद 


सुपुर्द करण्यात 
आलेले प्रभाग 

क्रमांक 


नामनिर्देशनपत्र वाटप व 
स्वीकृती इ . कार्यवाही 

करणेचे ठिकाण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


प्रभाग क्र . 


१ ( अ ) 


व 


- 


प्रभाग क्र . 


श्री . विजय दहिभाते, 
उपआयुक्त , 
( परिमंडळ क्र . १), 
पुणे महानगरपालिका. 
मो . क्र . ९ ६८९९ ३१५९ १ 
ई- मेल 
vijay.dahibhate@pune 
corporation.org 


उप - आयुक्त , 
परिमंडळ क्र . १ , 
कार्यालय, 
कै . बी . एस . ढोले पाटील 
मार्केट बिल्डिंग , 
२ रा मजला, 
राजर्षी शाहू महाराज पथ , 
पुणे -४११ ००१. 


४२ 
( अ आणि ब ). 


१. श्री . राजेश बनकर, 
महापालिका सहा . आयुक्त , नगर 
रोड , वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालय , 
पुणे मनपा, पुणे. 
मो . क्र . ९ ६८ ९९ ३११९ ७. 
ई -मेल 
rajesh.bankar@pune 
corporation.org 
२. गणेश सोनुने, 
महापालिका सहा. आयुक्त , वारजे 
कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय, 
पुणे मनपा, पुणे 
मो . क्र . ९ ६८ ९९ ३१५११ 
ई - मेल 
ganesh.sonune@pune 
corporation.org 
३. श्री . सुनील यादव , 
महापालिका सहा. आयुक्त , हडपसर 
मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय, 
पुणे मनपा, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ३० मे २०१९ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ४१ 


سه 


तक्ता-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


मो.क्र . ९ ६८९९ ३१७३१ 
ई - मेल 
sunil.yadav@pune 
corporation.org 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे निर्णयासाठी सुपुर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील संबंधित प्रभागासाठी 
नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers ) राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या ( http://panchayatelection.maharashtra.gov.in) 
या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी हा दिनांक ३० मे २०१९ ( गुरुवार ) सकाळी ११.०० ते दिनांक ६ जून 
२०१९ (गुरुवार दुपारी २.०० पर्यंत निश्चित केला आहे . तसेच वरील नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers) दिनांक ३० मे २०१९ 
( गुरुवार ) ते दिनांक ६ जून २०१९ ( गुरुवार) सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंतच्या कालावधीत रकाना क्रमांक ५ मधील नमूद 
केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील (रविवार , दिनांक २ जून २०१९ रोजी व बुधवार , दिनांक ५ जून २०१९ 
या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 

वेबसाईटवर दिलेल्या नामनिर्देशनपत्राचा नमुना भरून त्याचे प्रिंटआऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावयाची आहे. असे 
स्वाक्षरी केलेले प्रिंटआऊट नामनिर्देशनपत्र म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावयाचे 
आहे. 


उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूकविषयी कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल. 


सौरभ राव , 


निवडणूक अधिकारी तथा 
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, 

पुणे 


. 


पुणे , ३० मे २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


